“नागरी आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना” या 
योजनेत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील 
नव्याने निर्माण झालेल्या नगरपंचायतींचा 
समावेश करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसव्हीवाय-२०१९/प्र.क्र.६८/नवि-०४ 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- ७ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ:- 
शासन निर्णय,नगर विकास विभाग, क्र. आवसू-१००६/प्र.क्र.८०/नवि-०४,दि. ६ फेबुवारी २००७. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये “नागरी आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना” या योजनेची 
मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आलेली आहेत. सदर योजनेअंतर्गत नगरपरिषद क्षेत्रातील आदिवासी 
वस्त्यांमधील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. या योजनेत आदिवासी उप योजना 
घटकाखालील राज्यातील जव्हार नगरपरिषद, डहाणू नगरपरिषद,त्रिबकेश्वर नगरपरिषद,इगतपुरी 
नगरपरिषद,नंदुरबार नगरपरिषद, तळोदा नगरपरिषद, नवापुर नगरपरिषद, चिखलदरा नगरपरिषद, 
पांढरकवडा नगरपरिषद व किनवट नगरपरिषद या १० या नगरपरिषदांचा समावेश करण्यात आलेला 
आहे. सदर योजनेत उपयोजना क्षेत्रातील नव्याने निर्माण झालेल्या नगरपंचायतींचा समावेश करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या “नागरी आदिवासी वस्ती सुधारणा 
योजनेत” राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नव्याने निर्माण झालेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमुद 
नगरपंचायतींचा समावेडा करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


०२. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


०३. या शासन निर्णयान्वये नव्याने Garda करण्यात येत असलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमुद 
नगरपंचायतींना सन २०२०-२१ या अर्थिक वर्षापासुन “नागरी आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना” अंतर्गत 
निधी वितरीत करण्यात येईल. 


०४. सदरशासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १७०६,दिनांक १४ 
ऑगस्ट,२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसव्हीवाय-२०१९/प्र.क्र.६८/नवि-०४ 
०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०७१७०१५७१७२५ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PANDURANG JOTIBA JADHAV 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=URBAN 
Pp A N D U R A N G DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db06 1 2f1 ffdf83e54efe7da2b 


JOTI BA JAD H AV 1bc63d18df8e09b3c7eece65, cn=PANDURANG JOTIBA 
JADHAV 


(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री यांचे (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्रीनगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
८. महालेखापाल कार्यालय, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

९. महालेखापाल कार्यालय,) (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
१०.संचालक, नगर रचना, पुणे 

११.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.मुख्याधिकारी, सर्व नगरपालिका/नगरपंचायती 

१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५.सचिव (नवि-२) नगर विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 

१६.निवडनस्ती नवि-४ कार्यासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


DRT Ue क्रमांकः एसव्हीवाय-२०१९/प्र.क्र.६८/नवि-०४ 


परिशिष्ट “अ 
(शासन निर्णय क्रमांक एसव्हीवाय-२०१९/प्र.क्र.६८/नवि-०४,दिनांक ७ डिसेंबर,२०२० सोबतचे सहपत्र) 


अ.क्र जिल्हा नगरपंचायत 
1 | ठाणे शहापुर 
२ नाशिक कळवण 
3 नाशिक सुरगणा 
8 नाशिक पेठ 
५ नंदुरबार धडगाव 
रि गडचिरोली सिरोंचा 
७ गडचिरोली अहेरी 
गडचिरोली एटापल्ली 
९ गडचिरोली धानोरा 
| do गडचिरोली कुरखेडा 
११ गडचिरोली कोरची 
१२ गडचिरोली भामरागड 
93 पालघर विक्रमगड 
१४ पालघर तलासरी 
१५ पालघर वाडा 
96 पालघर मोखाडा 
१७ अमरावती धारणी 


REKKKKER 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


